आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे 
उर्वरीत ३९ विधानमंडळ सदस्यांना निधी वितरण. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०४२३/प्र.क्र. ७३ /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २७,फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,दि. १२/०७/२०१६. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३. 

3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०४२३/प्र.क्र.७३/का.१४८२,दि.२५/०१/२०२४ 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०५/०२/२०२४. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 
अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १७ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दिनांक २९ मार्च, २०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
लेखाशिर्ष - ४५१५ ००१२ (५३- मोठी बांधकामे ) या लेखशिर्षाखाळी १००% अर्थसंकल्पिय निधी वित्त 
विभागाकडून नियोजन विभागास बिम्स्‌ प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. तथापि, आमदार 
स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत वितरीत निधीमधून ज्या लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघात 
६०% पेक्षा जास्त निधी खर्च झालेला आहे अशा लोकप्रतिनिधींना १०० टक्के निधी व ज्या 
लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघात ६०% पेक्षा कमी निधी खर्च झालेला आहे अश्या लोकप्रतिनिधींना ७५ 
टक्के निधी वितरीत करावा, याप्रमाणे वित्त विभागाने नियोजन विभागास निर्देश दिलेले होते. या 
निर्देशांच्या अनुषंगाने आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विद्यमान २८८ विधानसभा सदस्य व 
५७ विधानपरिषद सदस्य अशा एकूण ३४५ विधानमंडळ सदस्यांपैकी ३०६ सदस्यांना १०० टक्के व 
उर्वरीत ३९ सदस्यांना ७५ टक्के याप्रमाणे एकूण रु. १०३६.६० कोटी (अक्षरी एक हजार छत्तीस कोटी 
साठ लक्ष रुपये फक्त ) एवढा निधी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला 
होता. आता, संदर्भ क्र. ४ च्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाची 
निधी वितरणाची मर्यादा १०० टक्के करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३९ विधानमंडळ सदस्यांना सन 
२०२३-२४ चा उर्वरीत एकुण रू. ४८.७५ कोटी (अक्षरी अठ्ठेचाळीस कोटी पंच्याहत्तर लक्ष रुपये फक्त) 
एवढा निधी सोबतच्या सहपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.१६/ का.१४८२, दिनांक १२ जुलै, २०१६ च्या तरतुदींच्या 
अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. तसेच या निधीमधून आमदार स्थानिक 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२३/प्र.क्र. 03 /का-१४८२, 


विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च खालील 
लेखाशीर्षातर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. ओ- qo 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(०१) (००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 

(योजनांतर्गत) ( दत्तमत) 

५३ - मोठी बांधकामे 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं - २०२३ / 
प्र.क्र.४०/ अर्थ - ३, दि. १२ एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारितेत 
हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१४२९२६८५१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKA\ 


R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 1 3f7661ed3b2a95e83e3 
86485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E31F82BD40A9631D. 
2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.02.28 14:38:54 +05'30' 
(नि.भा. खेडकर) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (नियाजन) यांचे खाजगी सचिव. 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
३. जिल्हाधिकारी (सर्व). 

४. उपायुक्त ( नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सर्व). 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व). 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व). 

७. वित्त विभाग ( कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८ ). 

८. नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 

९. ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा अ.क्र. | विधानसभा सदस्यांचे नाव अनुज्ञेय निधी (रु. लक्ष) 
मुंबई शहर [१ | He. आर. तमिल सेल्वन १२५.०० 
२ श्री. आदित्य उध्दव ठाकरे १२५.०० 
३ अँड. राहुल सुरेश नार्वेकर १२५.०० 
एकूण विसस (३) ३७५.०० 
मुंबई उपनगर  |।१  _ | श्री. अतुल दत्तात्रय भातखळकर १२५.०० 
२ श्रीमती रुतुजा रमेश लटके १२५.०० 
एकूण विसस (२) 240,00 
ठाणे १ | श्रीमती मंदा विजय म्हात्रे १२५.०० 
२ श्री. गणेड रामचंद्र नाईक १२५.०० 
एकूण विसस (२) २५०.०० 
पालघर fo | श्री. क्षितिज हितेंद्र ठाकूर १२५.०० 
२ श्री. हितेंद्र विष्णू ठाकूर १२५.०० 
एकूण विसस (२) २५०.०० 
रायगड (१ | श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर १२५.०० 
२ श्री. रविशोठ दगडू पाटील १२५.०० 
३ श्रीमती. आदिती सुनिल तटकरे १२५.०० 
४ श्री. UATE मारुती गोगवले १२५.०० 
एकूण विसस (४) ५००.०० 
रत्नागिरी [१ | श्री. भास्कर भाऊराव जाधव १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
नाशिक a | श्री. मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खालिक १२५.०० 
२ श्रीमती. सीमा महेश हिरे 924.00 
एकूण विसस (2) 240,00 
सातारा १ | श्री. मकरंद लक्षमणराव जाधव- पाटील १२५.०० 
२ श्री. जयकुमार भगवानराव गोरे १२५.०० 
३ श्री. शंभूराज शिवाजीराव देसाई १२५.०० 
एकूण विसस (३) ३७५.०० 
बीड ।१ | श्री. बाळासाहेब भाऊसाहेब आजबे १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
परभणी (१ | श्री. राहुल वेदप्रकाह पाटील १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
नांदेड ।१. | डॉ. तुषार गोविंदराव राठोड १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
लातूर १. | श्री. अभिमन्यू दत्तात्रय पवार १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
बुलढाणा (१ | अँड. AH पांडुरंग फुंडकर १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
वाशिम [१ | श्री. अमित सुभाषराव झनक १२५.०० 


एकूण विसस (१) १२५.०० 
अमरावती fa | श्री. VAT अरुणभाऊ अडसड १२५.०० 
२ श्री. राजकुमार दयाराम पटेल १२५.०० 
एकूण विसस (२) २५०.०० 
नागपूर ।१_ | श्री. नितीन काशिनाथ राऊत १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
वर्धा [१ | श्री. रणजित प्रतापराव कांबळे १२५.०० 
एकूण विसस (१) १२५.०० 
एकुण वि.स.स. । २९ एकूण वितरीत निधी ३६२५.०० 
जिल्हा अ.क्र. | विधानपरिषद सदस्यांचे नाव अनुज्ञेय निधी (रु. लक्ष) 
मुंबई शहर [१ | श्री. अशोक (भाई) जगताप १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
मुंबई उपनगर [१ | अँड अनिल दत्तात्रय परब १२५.०० 
२ श्री. विजय उर्फ भाई विठ्ठल गिरकर १२५.०० 
३ श्री. राजहंस सिह १२५.०० 
एकूण विपस (३) ३७५.०० 
रत्नागिरी [| श्री. प्रसाद FART लाड १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
नाशिक धिक श्री. किशोर भिकाजी दराडे १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
अहमदनगर [१ | श्री. सत्यजित सुधीर तांबे १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
सातारा [१ | श्री. रामराजे प्रतापसिंह नाईक- निंबाळकर १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
लातूर fo | श्री. FART काशिराम कराड १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
वर्धा fe श्री. रामदास भगवानजी आंबटकर १२५.०० 
एकूण विपस (१) १२५.०० 
एकुण वि.प.स. 1१० | एकूण वितरीत निधी १२५०.०० 
वि.स.स. आणि वि.प.स. यांचा एकूण अनुज्ञेय निधी ४८७५.०० 


NITIN BHANUDAS 


KHEDKAR 


(नि.भा.खेडकर) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र. जिल्हा एकूण वितरीत निधी 
a मुंबई रशाहर ५००.०० 
२ मुंबई उपनगर ६२५.०० 
३ ठाणे २५०.०० 
४ पालघर २५०.०० 
षु रायगड ५००.०० 
& रत्नागिरी २५०.०० 
७ नाशिक ३७५.०० 
सातारा ५००.०० 
बीड १२५.०० 
qo परभणी १२५.०० 
aq q नांदेड १२५.०० 
१२ लातूर २५०.०० 
१२ बुलढाणा १२५.०० 
१४ वाशिम १२५.०० 
१५ अमरावती २५०.०० 
१६ नागपूर १२५.०० 
१७ वर्धा २५०.०० 
१८ अहमदनगर १२५.०० 
एकूण ४८७५.०० 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


NITIN BHANUDAS ess 
KHEDKAR 


99977b58556463dbb2db463cec9482d 137661 ed3b2a95e83e 


3864854216, pi I 


I ber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E3 1 F82BD40A963 


1D2E01EC212A473A6BCAQ, ‘NITI 
Di 


2024.02.28 14:39:29 +05'30' 


(नि.भा.खेडकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


